उपनिबंधक सहकारी संस्था,गट-अ, या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत. 
महाराष्ट्र हासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः राजस २०२०/प्र.क्र.९७/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: - १० ऑगस्ट, २०२०. 


वाचा:- शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक राजस २०२०/प्र.क्र.९७/५ स, दिनांक ७/८/२०२० 


शुध्दीपत्रक- 


शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक राजस २०२०/प्र.क्र.९७/५ स, दिनांक ७/८/२०२० मध्ये 
नमूद करण्यात आलेल्या तक्त्यातील अनुक्रमांक ९, १३ व १७ येथील उपनिबंधक सहकारी संस्था यांना बदलीने नियुक्‍ती 
दिलेल्या जागेवर सध्या कार्यरत असलेल्या श्री. गौतम वर्धन, श्री. एस. व्ही. निकम व श्री. किरण गायकवाड यांचे 
पदस्थापनेचे आदेश वेगळयाने निर्गमित करण्यात येतील. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेताक २०२००८१११७३३२२६६०२ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Manjiri 
Ganeshbhushan Joshi 


(मं. ग. जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे 
साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्त, THEM, THEM संचालनालय, नागपूर. 
व्यवस्थापकीय संचालक, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक असो. पुणे 
महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मर्या, मुंबई 
सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन व लेखापरिक्षण), व्दारा सहकार आयुक्‍त व 
निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था / सर्व जिल्हा विशोष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था, 
व्दारा- सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ). 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व संबंधित 
संबधित अधिकारी, व्दारा सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री (सहकार व पणन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री (सहकार / पणन / वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (सहकार /पणन) यांचे स्वीय सहायक. 
प्रधान सचिव (वस्त्रोदयोग) यांचे स्वीय सहायक. 
निवड नस्ती (कार्यासन-५-स). 


